Reg.No. NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक ४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २४-३० , २०१९ /माघ ४-१० , 


शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ११.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा., अ. क्र . ८ . 


अध्यक्षा , नगर परिषद , यांजकडून 


नगर परिषद देसाईगंज यांचेकडून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३८ व २३( १ ) अन्वये 


क्रमांक कावि - नपदे - नवि -४७-२०१९. 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे तरतुदीनुसार तयार केलेली देसाईगंज शहराची सुधारित विकास योजना शासन, नगर 
विकास विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना क्र . टीपीएस -२५००-२३७८ - सीआर- ७२- युडी-९-२००२ , दिनांक ०८ मार्च २००२ अन्वये मंजूर 
करण्यात आली असून ती दिनांक ३० एप्रिल २००२ , पासून अंमलात आली आहे . तर वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन , नगर विकास विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना टीपीएस- २५००-२३७८ -सीआर-७२( सी ) -२००१- युडी-९, दिनांक १६ ऑगस्ट २००६ अन्वयेमंजूर झाली असून ती 
दिनांक ३० सप्टेंबर २००६ अन्वये अंमलात आली आहे . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३८ मधील तरतुदीनुसार मंजूर विकास योजना अंमलात आल्यापासून २० वर्षाच्या 
कालावधीत निदान एकदा किंवा नियोजन प्राधिकरणास आवश्यक वाटेल तेव्हा सदरहू विकास योजनेची फेरतपासणी ( Revision) करणे आवश्यक 


आहे . 


विकास योजना, देसाईगंज ( सुधारित) मंजूर झाल्यापासून २० वर्षाच्या कालावधीत शहराची झालेली वाढ , लोकसंख्येतील बदल , लोकांच्या 
बदललेल्या गरजा इत्यादीच्या अनुषंगाने मंजूर विकास योजनेतील नियोजने अपुरी पडणे शक्य आहे. 


सबब , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३८ मधील तरतुदीनुसार व सदरहू अधिनियमाच्या कलम २३( १) अन्वये 
देसाईगंज नगर परिषदेच्या पूर्वीच्या मुळ अधिकार कक्षेतील क्षेत्रासाठी देसाईगंज शहराची सुधारित विकास योजना तयार करणे आवश्यक असल्याने 
देसाईगंज शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करीत आहे . 


( १ ) 


ना .-एक - अ-१ ( २९ २३ ). 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २४-३० , २०१९ /माघ ४-१० , शके १९ ४० 


सोबतच्या नकाशात देसाईगंज नगर परिषदेच्या अधिकार कक्षेतील क्षेत्र केशरी रंगाच्या किनारीने दर्शविण्यात आले असून त्यावर अध्यक्षाची 
स्वाक्षरी दिनांकासहित केलेली आहे . सदर नकाशा नगर परिषदेच्या कार्यालयात , कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळात नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात 
आलेला आहे. 


करीता सदर ठराव शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ६० दिवसाचे कालावधीत नियोजित विकास योजनेच्या बाबतीत काही सूचना व 
हरकती असल्यास नागरिकांना लिखित स्वरूपात नगर परिषद , देसाईगंज यांना सादर कराव्यात . 


शालुताई दंडवते , 


देसाईगंज : 
दिनांक १५ जानेवारी २०१९ . 


अध्यक्षा, 
नगर परिषद , देसाईगंज. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR SHRI MANOHAR 
SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


